शासन शुघ्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्यांक बहूल 
नागरीक्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधा योजनेअं तर्गत 
सन २०१८-१९ मधील कामाबदल करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि - २ ०१९ /प्र.क्र ४६ ./का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग ,मंत्रालय मुंबई-३२. 
दिनांक:- १२ जून २०१९. 


वाचा :-१)शासन निर्णय क्रमांक नाक्षेवि -२०१९ प्र.क्र.२२/का.९ ,दिनांक २८फेब्रूवारी २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र. ९ येथील भंडारा जिल्हयातील 
कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र जिल्हा  न.प./म.न.पा/न.पा. विकास कामाचे नाव मंजुर रक्‍कम रुपये 
९ भंडारा  ।पवनीन.प. ममरेजखान बाबा दर्गा समोर १५ लक्ष 
मोकळया जागेत सभामंडप व 
शौचालय बांधकाम करणे 


२. उपरोक्त आदेझात भंडारा जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे विकासकामाचे नाव व मंजूर निधी 
रकान्यामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा न.प./म.न.पा/न.पा. विकास कामाचे नाव HR रक्‍कम रुपये 
९ भंडारा पवनी न.प. येथील मुस्लीम कब्रस्तान मधील १५ लक्ष 
सिमेंट रस्ता 


3. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६१२१५३८०९६६१४ असा आहे .हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०. के तरा 
(दि.मा.सोनवणे) 
उपसचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि - २०१९/प्र.क्र ४६./का.९ 


५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवड नस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


